कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन 
कालावधीत बंद असलेल्या ताडी 
अनुज्ञप्ती धारकांना सवलत देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टीओडी-०९२०/प्र.क्र.११४/राउशु-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.४ जून, २००१. 

२) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, दि.९ ऑगस्ट, २०१०. 
३) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३०.८.२०१८. 
४) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३१.८.२०१९. 
५) शासन शुध्दीपत्रक, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३.९.२०१९. 
६) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३०.१०.२०१९. 
७) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.७.१.२०२०. 
८) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउश्ु-३, दि.१.२.२०२०. 
९) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.२८.२.२०२०. 

१०) शासन निर्णय, क्र.टीओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दि.३१.८.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र ताडी दुकाने (लिलाव-नि-निविदा पध्दतीव्दारे अनुज्ञप्ती देणे) आदेशा, २००१ 
नुसार, संदर्भाधीन दि.३० ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, ताडी वर्ष २०१८-२०१९ करिता 
ताडी दुकाने लिलाव-नि-निविदा पध्दतीने वितरीत करण्याच्या विहित पध्दतीनुसार अटींच्या अधीन 
राहून टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांचे वितरण बोलीधारकांना करण्यात आले आहे. ताडी वर्ष २०१९-२०२० 
करिता सन २०१८-१९ मध्ये कार्यरत असलेल्या टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांना उपरोक्‍त संदर्भ क्र.४ ते क्र.९ 
येथील शासन निर्णयांन्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच, ताडी वर्ष २०२०-२१ 
करीता संदर्भ क्र.१० येथील शासन निर्णयान्वये, सन २०१९-२० या ताडी वर्षात कार्यरत टीडी-१ 
अनुज्ञप्त्यांचे मागील वर्षीच्या अनुज्ञप्ती शुल्कात ६% वाढ करुन नुतनीकरण करण्यास मान्यता 
दिली आहे. 

देशात कोविड-१९ च्या वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने दि.२५.०३.२०२० 
पासून देहभर लॉकडाऊन घोषित केला. सदर लॉकडाऊन घोषित केल्यावर राज्यातील सर्व 
अनुज्ञप्तीधारकांच्या APA J घटक बंद करण्यात आले होते. टीडी-१ अनुज्ञप्तीधारकांनी सन 
२०१९-२० या ताडी वर्षाकरीता शेवटचा हप्ता फेब्रुवारी २०२० मध्ये भरला व तद्नंतर, दि.२५, मार्च 


शासन निर्णय क्रमांकः टीओडी-०९२०/प्र.क्र.११४/राउशु-३. 


२०२० पासून त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे. तसेच, सन २०२०-२१ या ताडी वर्षात नुतनीकरण 
झालेल्या अनुज्ञप्त्या अद्याप देखील पुर्ण क्षमतेने सुरु झालेल्या नाहीत. उपरोक्त संदर्भ क्र.१० येथील 


शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ करीता टीडी-१ अनुज्ञप्ती शुल्कात मागील वर्षाच्या तुलनेत ६ 
टक्के वाढ करण्यात आली असून, त्यांचे व्यवसाय सुरु झालेले नसल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला 
आहे. त्यामुळे, ताडी व्यावसायिकांनी अनुज्ञप्ती शुल्कात सवलत देण्याची मागणी केली आहे. 
याअनुषंगाने, ताडी अनुज्ञप्तीधारकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 
१९४९ अंतर्गत कलम १३९ च्या उपकलम (घ-१) मधील तरतुदीअन्वये, सवलत देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील ताडी अनुज्ञप्त्यांबाबत सन २०२०-२०२१ या ताडी वर्षाकरिता पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


१. शासन निर्णय दिनांक ३१.०८.२०२० नुसार, सन २०२०-२१ या ताडी वर्षाकरिता, टीडी- 
१ अनुज्ञप्त्यांकरिता अनुज्ञप्ती शुल्कात मागील वर्षाच्या तुलनेत करण्यात आलेली ६% 
वाढ मागे घेण्यात येत आहे. 


२. सन २०२०-२१ या ताडी वर्षातील दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक ३१.०३.२०२१ या 
कालावधीसाठी, सन २०१९-२० या ताडी वर्षातील अनुज्ञप्ती शुल्काच्या प्रमाणात ३ 
महिन्याचे अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात यावे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२४१४३८४११०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3e782c1 e59acd749fc48c69 1 d7a8c477d6ac39c19042 


SHAHAJI YADAV पळ» 
(सु.श.यादव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (ea) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव (राउशु) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. खाजगी सचिव, विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीओडी-०९२०/प्र.क्र.११४/राउशु-३. 


७. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य 
८. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी, 
११. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
१२. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


